श्री.महालक्ष्मी जगदंबा संस्थान, 
कोराडी, ता. कामठी, जि. नागपूर 
या तीर्थस्थळ विकास आराखडा- 
टप्पा ३ व टप्पा ४ यास प्रशासकीय 
मान्यता देणेबाबत... 
महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांक- नासुप्र-१६२२/प्र.क्र.२२७/नवि-२६ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक: १३ मार्च, २०२३ 


वाचा:- 
१) नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक तीक्षेवी-२०१५/प्र.क्र.१६/ १४४४ दि.२६ मे,२०१५ 
२) महानगर आयुक्‍त, नागपूर महानगर wear विकास प्राधिकरण यांचे पत्र क्रमांक /का.अ 
(प्रकल्प-२)/१२८६ दि.१८ ऑक्टोंबर,२०२२ 
३) जिल्हाधिकारी तथा सदस्य सचिव, जिल्हास्तरीय समिती, नागपूर यांचे पत्र क्रमांक-क्र.डेस्क 
१२/एमयुएन-३/कावि-०२/२०२३ दि.०९ जानेवारी, २०२३ 
४) शासन पत्र क्रमांक -नासुप्र-१६२२/प्र.क्र.२२७/ नवि-२६ दि.१५ फेब्रुवारी,२०२३. 


प्रस्तावना:- 

श्री महालक्ष्मी जगदंबा संस्थान, कोराडी या "ब" वर्ग तिर्थक्षेत्र / पर्यटन स्थळाचा विकास 
करण्यासाठी “श्री महालक्ष्मी जगदंबा संस्थांच्या विकास आराखड्यास” मंजूरी देण्यासाठी नियोजन 
विभागाच्या दिनांक २६ मे,२०१५ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये नागपूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री यांच्या 
अध्यक्षतेखालील गठीत जिल्हास्तरीय समितीने दि.२५ डिसेंबर,२०२२ रोजी टप्पा -३ व टप्पा -४ करिता 
एकूण रु.२१४.९४ कोटी रकमेच्या आराखड्यास मान्यता प्रदान केळी व या समितीने राज्यस्तरीय 
शिखर समितीकडे या आराखड्यास मान्यता देण्याकरिता शिफारस केली आहे. 
२. श्री महालक्ष्मी जगदंबा संस्थानच्या विकास आराखड्यास अंतिम मान्यता देण्यासाठी 
मा.मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली दि.०७ फेब्रुवारी, २०२३ रोजी शिखर समितीची बैठक घेण्यात आली. 
या बैठकीमध्ये श्री महालक्ष्मी जगदंबा माता संस्थान, कोराडी विकास आराखड्याअंतर्गत रु.१४०.७६ 
कोटी इतक्या किंमतीचा टप्पा-३ व रु.७४.१७ कोटी इतक्या किंमतीचा टप्पा-४ अश्या एकूण रु.२१४.९४ 
कोटी किंमतीच्या पुढील टप्प्यातील विकास आराखड्यास मान्यता देण्यात आली. 

शिखर समितीने दिलेल्या मान्यतेच्या अनुषंगाने श्री महालक्ष्मी जगदंबा संस्थानच्या विकास 
आराखड्याच्या टप्पा-३ व टप्पा-४ यास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः नासुप्र-१६२२/प्र.क्र.२२७/नवि-२६ 


शासन निर्णय:- 


१, श्री महालक्ष्मी जगदंबा माता संस्थान, कोराडी विकास आराखड्याअंतर्गत रु.१४०.७६ कोटी 
इतक्या किंमतीचा टप्पा-३ व रु.७४.१७ कोटी इतक्या किंमतीचा टप्पा-४ SIM एकूण रु.२१४.९४ कोटी 
किंमतीच्या पुढील विवरणपत्रात नमूद कामांचा समावेश असलेल्या तिर्थक्षेत्र विकास आराखड्यास 
खालील अटी व शर्तीच्या अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


टप्पा ३ टप्पा ४ 
अ.  क्रामाचे विवरण । सय अ.  क्रामाचे विवरण pees 
क्र (लाखात) क्र (लाखात) 
१ | प्रवेशद्वार ५९७६२००.०० १ । मुख्य प्रवेश रस्ता, | ३३५२४०००.०० 
रिटेनिंग बॉल, 
EAT आणि 
लंँडस्केपिंगचे काम 
२ | वाहनतळ १९७२३१६००.०० २ पाटी येथे २९८८१००.०० 
प्रवेशद्वार 
३ कोट काउंटर । १९५५२७३.०० ३ कोट काउंटर | १९५५२७३.०० 
आणि कार्यालय आणि कार्यालय 
४ | प्रशासन इमारत | ६३८३६००.०० ४ । फुडव ६७०३८७२.०० 
५ | फूड कोर्ट आणि | १२८६९०९५.०० ५. | प्रतोक्षा क्षेत्र ३ ६३८३६०१.०० 
कॅफेटएरिया आणि स्टोअर 
६ | पुतळा प्रदर १७५४२३१३६८.०० ६ । फ्लोटिंग रेस्टॉरंट | ८७७६६६३४.०० 
आणि आर्ट गॅलरी 
७ । संग्रहालय इमारत | १९०८२३०३४.०० ७ । कालीमाता मंदिर | १२५६४०९०.०० 
८__| शक्तीपीठ पुतळा | ९९०३७३८४.०० ८ । पेव्हींग ब पाथव्हे | ३४७७६०००.०० 
९ ९०८५१४४.०० ९ See २६२५७०००.,.०० 
१० oe ३२०२०५६९०० १० oe ४४१००००.०० 
22 पंगीत कारंजे ८१२०००००,०० 22 हनुमान मूतो २४५००००००,०० 
१२ | कारंजे ४८८३६५८.०० १२ | बोट ६३२१०००.०० 
पुतळा आणि | . 
eee ३२१८२५००.०० १३ | संरक्षण भिंत ९११९२५०.०० 
१४ | ७) थिएटर २००१०००००.०० १४ | रिटेनिंग वॉल २६७४००००,०० 
व्हीआयपी पार्वि पाहसी खेळ - 
१५ । प्रवेशद्वार १०००००००.०० १५ | जमिनीवर २६७१०५९६.०० 
आधारित उपक्रम 
पाहसी खेळ - 
१६ | पादचारी मार्ग ४४२२६०००.०० १६ । पाण्यावर आधारित | १२५०००००.०० 
उपक्रम 
१७ क्यो ५२२९३३६.०० १७ ie ५६०००००.०० 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः नासुप्र-१६२२/प्र.क्र.२२७/नवि-२६ 


टप्पा ३ टप्पा ४ 
, पये ; पये 
अ. . कामाचे विण | | PR अ.  क्रामाचे विवरण seal 
क्र (लाखात) क्र (लाखात) 
उपक्रम 
८. नट १७८६०५००.०० १८ | सौर १.५ मेगावॅट | ८८०८००००.०० 
१९ | जमीनीचा विकास | २३२५४०००.०० १९ | सीसीटीव्ही यंत्रणा | ४००००००.०० 
२० संरक्षण भित ४००२००००,०० 
२१_ | सौसोटीव्ही यंत्रणा | 4o00000,00 
२२ | इमारतीची रोषणाई | ७५००००००,०० 
23 मर्लानस्सारण १ २५०००००,०० 
१० KLD 
२४ | सौर यंत्रणा ३२७०७०४०.०० 
एकूण रू. |१०२७४७६३०१.०० एकूण रू. | ५४१२९९४१६.०० 
व स्मिकता ४१०९९०५२.०४ आकस्मिकता ४% | २१६५५९७६.६४ 
(0 
वस्तु व सेवा कर वस्तु व सेवा कर 
जीएसटी 18% १८४९४५७२४.२ जीएसटी 18% ९७४५१८९४.८८ 
नामप्रविप्रा नामप्रविप्रा 
पर्यवेक्षण शुल्क पर्यवेक्षण शुल्क 
७४७६३०. ४१३९९४१. 
(PMC १०२ ६२०.१ (PMC शुल्कासह) ५४१२९९४१.६ 
शुल्कासह) १०% १०% 
भाव वाढ 5% भाव वाढ 5% | २७०६९९७०.८ 
एकूण अ रु. एकूण ब रु. 
व्यार १४०७६४२५३२.३७ गा) ७४१७१७१९९.९२ 
रुपये कोटी मध्ये १४०.७६ रुपये कोटी मध्ये ७४.१७ 
एकूण २१४.९४ कोटी 
३. अटी व शार्ती:- 


१) टप्पा-३ व टप्पा-४ मधील कामांचा सविस्तर आराखडा तयार करुन त्यास प्रथमत: सक्षम 

अधिकाऱ्यांची तांत्रिक मान्यता घेण्यात यावी. 

या टप्प्यांमधीळ कामे हाती घेण्याकरिता ज्या जमिनी आवश्यक आहेत त्या जमिनींचे हस्तांतरण 

नागपूर सुधार प्रन्यासकडे करणे आवश्यक राहील. याकरिता संबंधीत यंत्रणांशी संपर्क करुन 

त्याअनुषंगाने पूर्ण कार्यवाही करण्याची जबाबदारी सभापती, नागपूर सुधार प्रन्यास यांची 

राहील. 

या आराखड्यातील कामे हाती घेण्यापूर्वी सदर कामांची द्विरुक्ती होत नाही, याबद्दल सक्षम 

प्राधिकाऱ्याकडून काळजी घेण्यात यावी. 

४) या टप्प्यातील कामे राबविण्यापूर्वी सदर कामांकरिता पर्यावरणाच्या दृष्टीकोनातून सक्षम 
प्राधिकाराकडून आवश्‍यक ना-हरकत प्रमाणपत्र घेण्यात यावे. 


ka 


aco 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः नासुप्र-१६२२/प्र.क्र.२२७/नवि-२६ 


4) 


आराखड्याची अंमलबजावणी करताना जिल्हास्तरीय समिती तसेच शिखर समितीच्या 
मान्यतेशिवाय कोणतेही नवीन काम आराखड्यामध्ये समाविष्ट करण्यात येऊ नये. 
आराखड्याकरिता आवश्‍यक निधीसंदर्भात सभापती, नागपूर सुधार प्रन्यास यांनी सक्षम 
प्राधिकाऱ्याकडे आवश्‍यक प्रस्ताव शासनास सादर करावा. आवश्‍यकतेनुसार नगर विकास 
विभागाच्या नवि-१६ कार्यासनाने निधी उपलब्ध करुन देण्याची कार्यवाही करावी. या 
अर्थसंकल्पीय तरतुदींचे योग्य नियोजन करुन त्याबाबत संबंधीत कार्यासनास वेळेत अवगत 
करावे. 

या टप्पा-३ व ४ करिता होणाऱ्या खर्चाची उपयोगिता प्रमाणपत्रे विहित कालमर्यादेत नगर 
विकास विभाग कार्यासन नवि-१६ यांना सादर करावी. 

या टप्प्याकरिता होणारी अर्थसंकल्पीय तरतुद “(००)(११) श्री.महालक्ष्मी जंगदबा संस्थान 
कोराडी, जि. नागपुर या तीर्थस्थळ विकास आराखडयाच्या अंमलबजावणीसाठी नागपूर सुधार 
TUR सहाय्य (कार्यक्रम) ३१, सहायक अनुदाने (वेतनेतर) (२२१७ए०११”* या 
लेखाशिर्षाखाली करण्यात यावी. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०३१३१९१७३७२६२५ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षंकित करून काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
VIDYA RAMAPPA , ; 
HAMPAYYA — 


(विद्या हम्पय्या) 
झासनाचे उप सचिव 


१. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


. मा.उपमुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


श्री.चंद्रशेखर बावनकुळे, विधानपरिषद सदस्य 


४. श्री.टेकचंद सावरकर, विधानसभा सदस्य 


Ke 


. अँड आशिष जयस्वाल, विधानसभा सदस्य 

. मा. अध्यक्ष, नागपूर जिल्हा परिषद, नागपूर. 

. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 

. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग/नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


अपर मुख्य सचिव (नवि-१), नगरविकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


१०. प्रधान सचिव (नवि-२), नगरविकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः नासुप्र-१६२२/प्र.क्र.२२७/नवि-२६ 


११. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

१२.विभागीय आयुक्त, नागपूर विभाग, नागपूर. 

१३. सभापती, नागपूर सुधार प्रन्यास, नागपूर. 

१४. जिल्हाधिकारी नागपूर, नागपूर. 

१५. पोलीस महानिरीक्षक, नागपूर/ पोलीस अधिक्षक नागपूर. 

१६. प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, नागपूर विभाग, नागपूर. 

१७. अधिक्षक अभियंता, महाराष्ट्र राज्य विद्यतुत वितरण के नागपूर विभाग, नागपूर. 
१८.विभागीय व्यवस्थापक, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ, नागपूर विभाग, नागपूर. 
१९. निवड नस्ती, कार्यासन नवि-२६, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


